सुरक्षा विषयक अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २७ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा:- 


१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि ०८./०२/२०२३ 

२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.: ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ ,दि.२८/०३/२०२३ 

३) झासन निर्णय वित्त विभाग शुध्दिपत्रक क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.०६/०९/२०२३ 

४) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.: ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ ,दि.०३/१०/२०२३ 
) 
) 
) 


५) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., FF.29/02/ 2028 
६) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.: ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विजशा-४ ,दि.२८.०३.२०२४ 
७) झासन निर्णय वित्त विभाग क्र. : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६/०९/२०२४ 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील विविध आस्थापना व व्यक्तींच्या संरक्षण व सुरक्षेसाठी निर्माण केलेल्या एकूण १४८२ 
पदांना संदर्भाधीन अनुक्रमांक ६ येथील दि.२८.०३.२०२४ च्या शासन निर्णय अन्वये दि. ०१.०३.२०२४ ते 
३१.०८.२०२४ या कालावधीपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आळी होती. तरी आता वित्त विभागाच्या वरील संदर्भ 
क्र.८ नमूद शासन निर्णयाच्या आधारे विभागातील सुरक्षा विषयक खालील नमूद अस्थायी पदांना दि. 
०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


|. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नियंत्रणाखालील विविध पोलीस आयुक्‍्त/पोलीस 

अधिक्षक यांच्या आस्थापनेवरील Vos “ar Hed नमूद केलेली सुरक्षा विषयक ९९८ अस्थायी पदे. 

॥. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रपत्र “ब” मध्ये नमूद केलेली सुरक्षा विषयक 

४११ अस्थायी पदे. 

॥ राज्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तालुक्यांच्या ठिकाणी सुरु केलेल्या १८ उपकोषागार 
कार्यालयाच्या संरक्षणासाठी प्रपत्र “क”मधील निर्माण केलेली प्रत्येकी ४ पोलीस कर्मचारी या प्रमाणे 
एकूण ७२ अस्थायी पदे. 

IV. अपर पोलीस महासंचालक,फोर्स वन,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई हे एक पद. 


(एकूण पदे-१४८२) 
२. सदर पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्त नाही व ही पदे ज्या कारणांसाठी, 
अटीचे व शतींचे अधिन मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. या अटीच्या अधिन राहून 
तसेच पदविषयक सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमतः मान्य करुन घेण्याच्या अटीच्या 
अधीन राहून ही मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०२२ १/प्र.क्र.८९/विशा-४ 


३. * कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या वरील नमूद शासन निर्णय मध्ये 
नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार आढाव्यास (नव्याने निर्माण केलेल्या पदांसह) उच्चस्तरीय सचिव समितीची 
मान्यता घेऊन सुधारित आकृतीबंध निश्चित करणे आवश्‍यक आहे. सबब, आवश्यक प्रस्ताव शासनास 
तातडीने सादर होईल, याची दक्षता घ्यावी. तसे न करता मुदतवाढी अभावी सदर अस्थायी पदांच्या 
वेतनाचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलीस महासंचालक, मुंबई व पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई या कार्यालयाची राहील याची नोंद घ्यावी”. 


४. संबंधित पदांचे वेतन व भत्ते यांचा खर्च ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकळा जातो त्याच 
लेखाशिर्षाखाली टाकून तो मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. दि.०६ सप्टेंबर,२०२४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे, 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४०९२७१६१५४५५९२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN SAHEBRAO 
DHIKALE 


प्र.सा.ढिकले) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रति, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) पोलीस आयुक्त, बृहनुंबई 

३) सर्व fears पोलीस महानिरीक्षक 

४) अपर पोलीस महासंचालक, फोर्सवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५) सर्व पोलीस आयुक्‍त 

६) सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक 

७ सर्व सहायक पोलीस महानिरीक्षक 

८) सर्व पोळीस अधीक्षक 

९) जिल्हाधिकारी,ठाणे, रायगड, सिंधुदूर्ग, जळगाव,औरंगाबाद,बीड,उस्मानाबाद, 
SIR ABT, ATR, परभणी,नांदेड 

१० सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 
१२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

१३) अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 

१४) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-७),वित्तिय सुधारणा ,मंत्रालय,मुंबई 
१५) गृह विभाग, कार्यासन बीयुडी-१, पोल-३, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) निवडनस्ती विशा/४ 


el a आ el आटक बक 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ दि. २७ सप्टेंबर, २०२४ (प्रपत्र-अ) 


(प्र.सा.ढिकले) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग 


अ.क्र. | घटक कार्यालय पो.नि.” | पो.उ.नि./ | स.पो. | स.पो.शि. | पो.शि./ | स.पो.शि./ | पो.शि.चा. | ad. | म.पोशि. | श्वासन | पदसंख्या 
नाव स.पो.नि. | स.पो.म.नि. । हवा. पो.ना. | डॉग हॅडलर प्रशिक्षक 
| पो.आ.ठाणे २ & 3 aa ६ ७ ७ ih | >| 1 7| 39 
2 पो.आ.पुणे २ & 3 & Ea J ९ १६ Leal a p> | ४२ 
३ पो.आ.औरंगाबाद २ & 3 & a po 4 शि a ९ ३१ 
४ पो.आ.नागपूर aa | po po ae a २ aa po poo १४ 
षु पो.आ.नाशिक Le an 1 7| शिक 171 २ २ a Ls ea 8 
& पो.आ.अमरावती 171 २ a po Loe] 8 षु शि a po १२ 
७ वि.पो.म.नांदेड परिक्षेत्र | > | 4 3 ian 8 8 4 व्यं शशी P= | २१ 
८ पो.अ.ठाणे ग्रा. an 171 १८ र | = | po [= a | >| ९६ 
९ पो.अ.कोल्हापूर a 8 3 po 3 शिका P| | > | a | >| hoe 
| पो.अ.परभणी p> | a bo शिक शिका P| शिक | > | | > | | > | शिक 
ca q पो.अ.नागपूर ग्रा. ica 1१ ति 9 a शिका P| = [ =) Po - १४ 
१२ पो.अ.अमरावती ग्रा. a 171 नि po 2 ae P| 7 an a z 
93 पो.अ.सातारा a 171 a त्रि [=a 171 शिडी विडी विशी an कजी 
१४ पो.अ.सिधुदूर्ग i 8 २ ia zai शि P| = Lea | >| & 
१५ पो.अ.रायगड a शशश २ २ ६ po po शि a po 1१0 | 
१६ पो.अ.नागपूर pe Po | 93 ८ rh 171 P| | - | शिका शिक २१ 
१७ पो.अ.चंद्रपूर ie शिका २ po ८ po po शि Lo Pe | pe 
१८ पो.अ.अमरावती po शिळा Pe) po ४१ po शिश | Le po 42 
PRAVIN SAHEBRAO 
DHIKALE 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ दि. २७ सप्टेंबर, २०२४ (प्रपत्र-अ) 


अ. घटक कार्यालयाचे पो.नि./ | पो.उ.नि. | ao] स. | पो.शि./ | स.पो.शि./ | पो.शि.चा | ल.ले. | म.पो. श्वान । पदसंख्या 
क्र नाव Ua. | /स.पो.म. ga. | पो.  पो.ना. डॉग शि. | प्रशिक्षक 
नि. नि. शि. हॅडलर 

१९ । पो.अ.गोदिया पग शिका १२ ४८ p> | शिका | >| | > | p> | > | ६० 
२० | पो.अ.जालना शिळ Lo 3 | | ६ Ld | | > | | >| a ९ 
२१ | पो.अ.ठाणे | शिका ४ १६ विका शिका | >| | > | ii शिका २० 
२२ | पो.आ.नागपूर शहर शि ७ १६ ५५ शिश शिका Le = Ra शिका ७८ 
२३ | पो.आ.औरंगाबाद शहर ॥ .. a १८ णं ४७ शिका a a ian शिका &4 
२४ | पो.आ.नाशिक शहर ie | | १६ ४० शि शिका p> | > | ॥ १. | a BC 
२५ | पो.आ.नवी मुंबई बि ५ ३७ । ९३ Ls a शिंगी | > | शिंगी शिका १३६ 
२६ | राज्यातील दहडावादी विरोधी हिं ० १४ १२ ष्‌ ७२ च १८ वि षि वि १२६ 

पथके/उप 

पथके(पो.आ.औरंगाबाद, 

नाशिक,नागपूर व पुणे) 
२७ | नवनिर्मित तालुका 7 7 ९ श्‌ २७ ति 7 7 शि वि 3६ 

उपकोषागाराच्या 

सुरक्षेसाठी (पो.अ.सांगली, 

जळगांव,लातूर,नांदेड, 

बीड,उस्मानाबाद, भंडारा) 
२८ | पो.अ.नाशिक ग्रामीण शिक ४ ३ | ८ a p> | a | > | | >| १६ 

एकूण १९ ७६ २०७ | ३६७ २३० २७ ६१ कि ho ९ ९९८ 


PRAVIN SAHEBRAO [(1॥९॥॥_ 


प्र.सा.ढिकले) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ दि. २७ सप्टेंबर, २०२४ (प्रपत्र-ब) 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
१ पोलीस उप आयुक्‍त १ 
२ सहायक पोलीस आयुक्‍त ३ 
३ पोलीस निरीक्षक ९ 
४ सहायक पोलीस निरीक्षक ४५ 
षु महिला सहायक पोलीस निरीक्षक a 2 
६ पोळीस उप निरीक्षक २१ 
७ सहायक पोलीस उप निरीक्षक २ 
८ महिला सहायक पोलीस उप निरीक्षक १० 
९ पोलीस हवालदार Gara २९ 
१० पोलीस हवालदार ११ 
११ महिला पोलीस हवालदार ४ 
१२ महिला पोलीस नाईक 
१३ पोलीस RTS aha १११ 
१४ पोळीस शिपाई १०८ 
१५ महिला पोलीस शिपाई २७ 
१६ पोलीस शिपाई चालक २२ 
१७ बिनतारी यंत्र चाळक ८ 
एकुण PM q 


Digitally signed by PRAVIN SAHEBRAO DHIKALE 
P RAVI N SA H EB RAO DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
25. 18a730bc70c2cbcd0b01bab78ae17bc67 IfebS8Obcbbcd692F 
००३० ९०0९400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C5958E733FEF41BDSDDD91820A6E0AC739E081BB933D01 
D H | KA LE 89686449BE15147182, cn=PRAVIN SAHEBRAO DHIKALE 
Date: 2024.09.27 16:19:10 +05'30" 


(प्र. सा.ढिकले) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विज्ा-४ दि.२७ सप्टेंबर,२०२४ (प्रपत्र-क) 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
P| उप कोषागार,अंबरनाथ ,जिल्हा ठाणे १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
२ उप कोषागार, विक्रमगड,जिल्हा ठाणे १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
३ उप कोषागार,तळा,जिल्हा रायगड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
४ उप कोषागार,दोडामार्ग,जिल्हा सिंधुदूर्ग १ हवालदार--३ पोलीस शिपाइ 
षु उप कोषागार,बोंडवड,जिल्हा जळगांव १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
& उप कोषागार,फुलब्री,जिल्हा औरंगाबाद १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
७ उप कोषागार,वडवणी,जिल्हा बिड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
८ उप कोषागार,बारश्ी,जिल्हा उस्मनाबाद १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
९ उप कोषागार,देवणी, जिल्हा लातूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाइ 
शा उप कोषागार, त्रंबकेश्वर,जिल्हा नाशिक १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
a उप कोषागार,देवळा,जिल्हा नाशिक १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१२ उप कोषागार,पोभणी, जिल्हा चंद्रपूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाइ 
१३ उप कोषागार,बल्लारपूर,जिल्हा चंद्रपूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१४ उप कोषागार, मानवत,जिल्हा चंद्रपूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१५ उप कोषागार,सोनपेठ,जिल्हा परभणी १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१६ उप कोषागार,उमरी,जिल्हा नांदेड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१७ उप कोषागार,हिमायतनगर,जिल्हा नांदेड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१८ उप कोषागार,मुदखेड,जिल्हा नांदेड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
एकुण ७२ 


PRAVIN SAHEBRAO DHIKALE 


(प्र.स.ढिकले) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग 


